धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य 
खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका/ नगरपरिषद शाळा व 
अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा 
पुरविण्यासाठी अनुदान योजनेंतर्गत निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०२२/प्र.क्र.४४/का-६ 
दालन क्रमांक ७१५, ७ वा मजला, विस्तारित इमारत, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: २९ जुले, २०२२ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक अविवि २०१५ / प्र.क्र.८०/ १५ / का-६, 
दिनांक ७.१०.२०१५ 
२) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा यांचे पत्र क्र.जिनिस/असंयो/ २०२१-२२/ 
का.७/६२६, दिनांक २.३.२०२२ 
३) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम यांचे पत्र क्र.जा.क्र. नियो/अल्पसं/ 
प्रस्ताव/ १३८६/२०२२, दिनांक २८.२.२०२२ 

४ जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांचे पत्र क्र. जा.क्र.जिनिसय 
/अल्प/पा.सो.सु./का-१०/४२/२०२२, दि.११.३.२०२२ 

५) जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. जा.क्र.२०२२-साप्र/अल्पसंख्याक/कावि-१९८, 
१९९ दि.१४.३.२०२२ व दिनांक १६.३.२०२२ 

६) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना यांचे पत्र क्र. जा.क्र. २०२२ 
जिनिसजा / अल्पसंख्याक /३७०/२२, दि.२१.३.२०२२ 

७ जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड यांचे पत्र क्र. २०२२/अल्पसंख्याक विभाग/संकीर्ण/कावि- , 

दि. १०.३.२०२२ 

८) जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर यांचे पत्र क्र. अजिद/ गृह/कक्ष १४ (४)/कावि-५७/२०२२, 
दि.३०.३.२०२२. 

९) शासन निर्णय क्रमांक: अविवि-२०२१/प्र.क्र.६८/ का-६, दि. ३१ मार्च, २०२२. 

१०) शासन परिपत्रक , वित्त विभाग,क्रमांक: अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४/०४/२०२२. 
११) शासन निर्णय क्रमांक: अविवि-२०२२/प्र.क्र.४४/ का-६, दि. १७ मे, २०२२. 
प्रस्तावना - 


धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित / विनाअनुदानित शाळा, कनिष्ठ 
महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका / नगरपरिषद शाळा व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी 


सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना शासन निर्णय दिनांक ७.१०.२०१५ अन्वये राबविण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०२२/प्र.क्र.४४/का-६ 


सदरहू योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता अनुदान मंजूर करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी 


कार्यालयाकडून शासनाकडे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. 


दिनांक ३१.०३.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीपैकी ३४ शौक्षणिक संस्थांना (अकोला- 
५ व बुलढाणा-२९) निधी प्राप्त झाला होता. तद्नंतर संदर्भाधीन दिनांक १७.०५.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये 
एकूण १४० संस्थांना रुपये २,७९,८८,०००/- इतका निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. आता, सन २०२१-२२ 


या आर्थिक वर्षामध्ये प्राप्त प्रस्तावांपैकी पात्र उर्वरित शौक्षणिक संस्थांना निधी वितरीत करण्याची बाब विचाराधिन 


आहे. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय - 


कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका / नगरपरिषद शाळा व अपंग शाळांमध्ये 
पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना शासन निर्णय दिनांक ७.१०.२०१५ अन्वये राबविण्यात 
येत आहे. सदर शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील 
उच्चस्तरीय निवड समितीने सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात अनुदानासाठी शिफारस केलेल्या प्रस्तावांची 


शासनस्तरावर छाननी करुन छाननीअंती पात्र ठरलेल्या शाळांची संख्या व त्यांस मंजूर करावयाच्या 


अनुदानाची रक्‍कम खालीलप्रमाणे आहे :- 


सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये निधी वितरणासाठी प्राप्त प्रस्तावांनुसार संदर्भाधीन 


धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी des शासनमान्य खाजगी अनुदानित / विनाअनुदानित शाळा, 


अ.क्र जिल्हा पात्र शाळांची संख्या | प्रति शाळा द्यावयाचे एकूण अनुदान 
अनुदान 
1 १_| सातारा fod र २,००,०००/- र २,००,०००/- 
२ | वाशिम १७ ₹ २,००,०००/- ₹ ३४,००,०००/- 
३ | यवतमाळ ३२ ₹ २,००,०००/- ₹ ६४,००,०००/- 
४ | औरंगाबाद ५१ ₹ २,००,०००/- ₹ १,०२,००,०००/- 
६ | जालना १७ र 2,00,000/- र 3¥,00,000/- 
६ । बीड २१ ₹ २,००,०००/- ₹ ४२,००,०००/- 
७ ।नागपूर ०२ ₹ २,००,०००/- र ४,००,०००/- 
एकूण | a ₹ 2,00,000/- X 2,€2,00,000/- 


पृष्ठ २० पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०२२/प्र.क्र.४४/का-६ 

२. उपरोक्त TRA दर्शविल्याप्रमाणे एकूण १४१ झाळांना रु. २,८२,००,०००/- (रूपये दोन कोटी 
ब्याऐंशी लाख फक्त) इतके अनुदान या योजनेंतर्गत मंजूर करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
याबाबत शाळानिहाय सविस्तर यादी सोबतच्या सहपत्रात नमूद करण्यात आली आहे. अनुदान मंजूर केलेल्या 
पात्र शाळांच्या नावासमोर त्या शाळेच्या मागणीचे स्वरुप, यापूर्वी अनुदानाचा लाभ घेतल्याचे वर्ष याचा 
तपशील सहपत्रामध्ये दर्शविण्यात आला आहे. 

3. सदर निधी संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या स्वाधीन करण्यात येत आहे. संबंधित जिल्ह्याचे 
जिल्हाधिकारी यांना सदर निधीसाठी आहरण, व संवितरण अधिकारी आणि नियत्रंण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेला उक्त निधी अर्थसंकल्पिय 
वितरण प्रणालीतून (BDS) आहरित करून संवितरित करण्यास खालील परिच्छेदताळल बाबींच्या पूर्ततेच्या 
खातरजमा करण्याच्या अटींच्या अधीन राहून वितरण करण्यास याद्वारे शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 

४. दि. ०७.१०.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार फक्त एका DIES CODE / 
INSTITUTE CODE / लायसन्स क्रमांकासाठी अनुदान देण्यात येईल. तसेच, एकाच इमारतीत / आवारात 
एकाच संस्थेच्या प्राथमिक, माध्यमिक,उच्च माध्यमिक san वेगवेगळया शाळा / महाविद्यालये हे 
दिवसभरातील स्वतंत्र वेळापत्रकानुसार वेगवेगळया पाळीत / सत्रात भरत असतील आणि त्यांचे DIES 
CODE वेगवेगळे असतील stam परिस्थितीत त्या इमारतीसाठी / आवारासाठी या DIES CODE पैकी फक्त 
एकाच DIES CODE साठी अनुदान मंजूर करण्यात येईल. तसेच अनुदान प्राप्त शाळा स्वयं अर्थसहाय्यीत 
नाहीत. याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी अनुदान वितरण करण्यापूर्वी शासन निर्णय दि. ७.१०.२०१५ 
मध्ये विहित केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन होईल याची दक्षता घ्यावी. या योजनेंतर्गत शाळांना चालू वर्षात 
ज्या विनिर्दिष्ट प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित शाळांनी निधी 
खर्ची टाकावा. 

५. शाळा, महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अपंग व नगरपालिका / नगरपरिषद शाळांना 
अनुदान वितरित करण्यात आल्यानंतर संबंधित शाळा, महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अपंग व 
नगरपालिका / नगरपरिषद शाळांनी अनुदान प्रत्यक्ष प्रापत झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत 


प्रस्तावात नमूद केलेली कामे पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे व त्यानंतर अनुदानाच्या विनियोगाचे विहित 


पृष्ठ २० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०२२/प्र.क्र.४४/का-६ 

नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. सर्व संबंधित 
शाळा, महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अपंग व नगरपालिका / नगरपरिषद शाळांकडून प्राप्त 
झालेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांचा अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी शासनास व महालेखापाल 
कार्यालयास सादर करावा. तसेच त्यांनी नियंत्रण अधिकारी म्हणून शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.एयुडी:- 

१०८२ / दसीआर-९० /८४ / कोष-५, दि.२४ सप्टेंबर, १९८६ नुसार सदर निधीच्या खर्चाचा ताळमेळ घाळून 
त्यासंबंधीचे प्रमाणपत्र व सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचा संबंधीत लेखा शिर्षाचा विनियोजन लेखा अहवाल 
दि.३० सप्टेंबर, २०२२ पर्यंत शासनास निश्चितपणे सादर करावा. 

६. या योजनेंतर्गत उद्भभवणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी शासन निर्णय दि.०७.१०.२०१५ 

मध्ये नमूद संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्चस्तरीय निवड समितीस प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. 
७. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च “मागणी क्र.झेड ई-१, प्रधान SURAT २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२, समाजकल्याण २००, इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (३१) अल्पसंख्यांक 
शाळांना पायाभूत सुविधा पुरविणेकरिता सहायक अनुदान कार्यक्रम (2234 ए-३४७) ३१-सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर)” या लेखाश्ीर्षाखाली सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


ट्‌, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥9॥॥8॥१५॥॥॥9.9०४. या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७२९१२१०५५२८१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ASHARANI 
UTTAM PATIL 
(आ. उ. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
३) मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
पृष्ठ २० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०२२/प्र.क्र.४४/का-६ 


४ मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, 
मुंबई 

) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

) महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

) 

) 


Nn GSMS 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा, वाशिम, यवतमाळ, औरंगाबाद, जालना, बीड व नागपूर. 

जिल्हाधिकारी, सातारा, वाशिम, यवतमाळ, औरंगाबाद, जालना, बीड व नागपूर. 

१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा, वाशिम, यवतमाळ, औरंगाबाद, जालना, 
बीड व नागपूर. 

११) जिल्हा नियोजन अधिकारी, सातारा, वाशिम, यवतमाळ, औरंगाबाद, जालना, बीड व नागपूर. 

१२) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा, वाशिम, यवतमाळ, औरंगाबाद, 
जालना, बीड व नागपूर. 

१३) संबंधित शाळा (जिल्हाधिका-यांमार्फत ) 

१४) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) निवडनस्ती. 


ma) 


पृष्ठ २० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०२२/प्र.क्र.४४/का-६ 


शासन निर्णय, अल्पसंख्यांक विकास विभाग क्रमांक अविवि-२०२२/प्र.क्र.४४/का-६, 
दिनांक २९ जुले, २०२२ सोबतचे सहपत्र 


शैक्षणिक संस्थेचे व शाळेचे नांव 


याद्वारे वितरीत 
करावयाची रक्‍कम 


प्रयोजन 


अनुदानाचे 
वर्ष 


जिल्हा-सातारा 


(शाळांची संख्या-१) 


फलटण उर्दु Wah सोसायटी, फलटण, 
कुरेशी नगर, मंगळवार पेठ, फलटण, ता.फलटण, 
जि. सातारा, द्वारे संचालित उर्दु प्राथमिक शाळा, 
फलटण, कुरेशी नगर, मंगळवार पेठ, ता. फलटण, 
जि. सातारा 


%2,00,000/- 


पेयजल कुलर, फिल्टर व 
बेंच, टेबल खरेदी करणे 


जिल्हा-वाशिम (शाळांची संख्या -१७) 


नगर परिषद, प्राथमिक मराठी झाळा क्र. १ नगर 
परिषदजवळ, कारंजा (लाड), जि. वाशिम द्वारे 
संचलित नगर परिषद प्राथमिक मराठी झाळा 
क्रमांक-१, नगरपरिषदजवळ, कांरजा (लाड), जि. 
वाशिम. 


%2,00,000/- 


पिण्याच्या पाण्याची सुविधा 
व फर्निचर इ. 


नगर परिषद उर्दु प्राथमिक शाळा  क्र.२, 
निजामपुरा, जुना सरकारी दवाखाना जवळ, 
कारंजा (लाड), जि. वाशिम द्वारे संचलित नगर 
परिषद उर्दु प्राथमिक शाळा क्रमांक-२, निजामपुरा, 
जुना सरकारी दवाखान्याजवळ, कारंजा (लाड), 
जि. वाशिम 


%2,00,000/- 


फर्निचर खरेदी करणे 


नगर परिषद प्राथमिक मराठी शाळा क्र. २, टिळक 
चौक, कारंजा (लाड), जि. वाशिम द्वारे संचलित 
नगर परिषद प्राथमिक मराठी झाळा क्रमांक-२, 
टिळक चौक, कारंजा (लाड), जि. वाशिम 


%2,00,000/- 


पिण्याच्या पाण्याची सुविधा 
निर्माण करणे व डेस्क बेंच 
खरेदी करणे 


नगर परिषद उर्दु प्राश्रमिक शाळा क्र. 3, 
मंगरूळवेस जवळ, दारव्हा रोड, कारंजा (लाड), 
जि. वाशिम द्वारे संचलित नगर परिषद उर्दु 
प्राथमिक झाळा क्रमांक-३, मंगरूळवेस दारव्हा 
रोड, कारंजा (लाड), जि. वाशिम 


%2,00,000/- 


फर्निचर, डेस्क टेबल 
खरेदी करणे 


4 


नगर परिषद प्राथमिक मराठी शाळा क्र. 3, कारंजा, 
साळीपुरा, कारंजा, साळीपुरा, कारंजा, जि. 
वाशिम द्वारे संचळित नगर परिषद मराठी प्राथमिक 
शाळा क्रमांक-३, कारंजा, साळीपुरा, कारंजा, जि. 
वाशिम 


%2,00,000/- 


फर्निचर खरेदी करणे व 
पिण्याच्या पाण्याची सुविधा 
निर्माण करणे. 


नगर परिषद उर्दु प्राथमिक मराठी शाळा क्र. ३, 
बिलाल नगर, मंगरूळपीर, जि. वाशिम द्वारे 
संचलित नगर परिषद उर्दु प्राथमिक शाळा क्रमांक- 


3, बिलाल नगर, मंगरूळपीर, जि. वाशिम 


%2,00,000/- 


पिण्याच्या पाण्याची सुविधा 
निर्माण करणे 


पृष्ठ २० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०२२/प्र.क्र.४४/का-६ 


अ. शैक्षणिक संस्थेचे व शाळेचे नांव याद्वारे वितरीत प्रयोजन अनुदानाचे 
क्र. करावयाची रक्‍कम वर्ष 
७ | नगर परिषद प्राथमिक मराठी शाळा क्र. ४, टिळक | ₹२,००,०००/- | पिण्याच्या पाण्याची सुविधा ३ 
चौक, कारंजा (लाड), जि. वाशिम द्वारे संचलित निर्माण करणे व फर्निचर 
नगर परिषद प्राथमिक मराठी झाळा क्रमांक-४, खरेदी करणे 
टिळक चौक, कारंजा (लाड), जि. वाशिम 
८ | नगर परिषद उर्दु प्राथमिक शाळा क्र.५, लोकमान्य | ₹२,००,०००/- | पिण्याच्या पाण्याची सुविधा ३ 
व्यायाम शाळा बेंबळपाट, कारंजा (लाड), जि. निर्माण करणे व नवीन 
वाशिम द्वारे संचलित नगर परिषद उर्दु प्राथमिक डेस्क बेंच खरेदी करणे 
शाळा क्रमांक-५, लोकमान्य व्यायाम शाळा, 
बेंबळपाट, कारंजा (लाड), जि. वाशिम 
९ | नगर परिषद उर्दु प्राथमिक कन्या झाळा, | ₹२,००,०००/- | फर्निचर खरेदी करणे 3 
निजामपुरा, कारंजा (लाड), जि. वाशिम द्वारे 
संचलित नगर परिषद उर्दु प्राथमिक कन्या शाळा, 
निजामपूरा, कारंजा (लाड), जि. वाशिम 
i ० | मुलजी जेठा नगर परिषद मराठी माध्यमिक मराठी | ₹२,००,०००/- | पिण्याच्या पाण्याची सुविधा ३ 
शाळा SBI बँकेजवळ, कारंजा (लाड), जि. वाशिम निर्माण करणे व फर्निचर 
द्वारे संचलित मुलजी जेठा नगर परिषद मराठी खरेदी करणे 
माध्यमिक शाळा SBI बँकेजवळ, कारंजा (लाड), 
जि. वाशिम 
१ १ | मुलजी जेठा नगर परिषद Bq माध्यमिक शाळा, | ₹२,००,०००/- | पिण्याच्या पाण्याची सुविधा २ 
कारंजा (लाड), मंगरूळवेस, दारव्हा रोड, जि. निर्माण करणे व फर्निचर 
वाशिम द्वारे संचलित yoo जेठा नगर परिषद खरेदी करणे 
उर्दु माध्यमिक शाळा, कारंजा (लाड),मंगरूळवेस, 
दारव्हा रोड, जि. वाशिम 
१२ | aia एज्युकेशन सोसायटी, मंगरूळपीर, जि. | ₹२,००,०००/- | स्वच्छतागृह बांधकाम 4 
वाशिम द्वारे संचलित अमान उर्दु हायस्कुल, करणे 
मंगरूळपीर, जि. वाशिम 
१३ | परमहंस भगवंत माऊली शिक्षण प्रसारक मंडळ, | ₹२,००,०००/- | डेस्क,बेंच, फर्निचर व 8 
मंगलधाम, मंगरूळपीर, ता. मंगरूळपीर, जि. प्रिंटर्स खरेदी करणे 
वाशिम द्वारे संचालित मुकबधीर निवासी विद्यालय, 
तुळजापुर, ता. मंगरूळपीर, जि. वाशिम 
१४ | डायमंड मायनारिटी अन्ड सोशल वेलफेअर | ₹२,००,०००/-  । पिण्याच्या पाण्याची ५ 
सोसायटी, मंगरूळपीर, ता.मंगरूळपीर, जि. सुविधा, कुलर फिल्टरसह 
वाशिम द्वारे संचलित अक्सा उर्दु हायस्कुल, व अध्यापनाची साधणे 
पोघात, ता. मंगरूळपीर, जि. वाशिम खरेदी 
१५ | RIMS वुमन्स वेलफेअर सोसायटी, दारव्हा, जि. | ₹२,००,०००/- । वर्ग-खोल्या दुरूस्ती इ. 4 
यवतमाळ, द्वारे संचलित हजरत अबुबकर सिध्दीक 
उर्दु माध्यमिक शाळा मनभा, ता. कारंजा (ला), जि. 
वाशिम 


पृष्ठ २० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०२२/प्र.क्र.४४/का-६ 


अ. शैक्षणिक संस्थेचे व शाळेचे नांव याद्वारे वितरीत प्रयोजन अनुदानाचे 
क्र. करावयाची रक्‍कम वर्ष 
१६ | परमहंस भगवंत माऊली शिक्षण प्रसारक मंडळ, | ₹२,००,०००/- | शैक्षणिक साहित्य व प्रिंटर्स १ 
मंगलधाम, मंगरूळपीर, ता. मंगरूळपीर, जि. खरेदी करणे 
वाशिम द्वारे संचालित अपंग निवासी विद्यालय, 
मंगरूळपीर, जि. वाशिम 
१७ | नगर परिषद प्राथमिक मराठी शाळा क्र. ४, वीर | ₹२,००,०००/- । संगणक साहीत्य व इतर २ 
भगतसिंग चौक, मंगरूळपीर, जि. वाशिम द्वारे खरेदी करणे 
संचलित नगर परिषद प्राथमिक मराठी शाळा 
क्रमांक-४, वीर भगतसिंग चौक, मंगरूळपीर, जि. 
वाशिम 
एकूण X 3¥,00,000/- 
जिल्हा-यवतमाळ (शाळांची संख्या -32) 
१ स्व.अब्दुल कदार पटेल ग्रामीण विकास संस्था, | ₹२,००,०००/- | डेस्क, बैच व टेबल खरेदी २ 
चिखलवर्धा, ता.घाटंजी, जि. यवतमाळ द्वारे करणे 
संचालित अब्दुल मजीद पटेल उर्दु कला कनिष्ठ 
महाविद्यालय, चिखलवर्धा, ता.घाटंजी, जि. 
यवतमाळ 
२ | अंजूमन तरक्की- ए- उर्दु दिग्रज, जि. यवतमाळ | ₹२,००,०००/- | डेस्क, da व टेबल खरेदी २ 
द्वारे संचालित अंजूमन उर्दु हायस्कुल, मेन रोड, करणे.व कपाट खरेदी 
दिग्रज, जि. यवतमाळ 
3 | नगर परिषद कार्यालय, दिग्रज, जि. यवतमाळ द्वारे | ₹२,००,०००/- ।ई साहीत्य व शि 
संचालित नगर परिषद उर्दु माध्यमिक व उच्च अध्यापनासाठी इतर 
माध्यमिक शाळा, गवळीपूरा, दिग्रज, जि. यवतमाळ साहीत्य खरेदी करणे 
४ | नगर परिषद कार्यालय, पूसद, जि. यवतमाळ द्वारे | ₹२,००,०००/- । प्रयोगशाळा अद्ययावत २ 
संचालित हाजी अख्तर खान, नगर परिषद उर्दु करणे 
हायस्कुल, गढी वार्ड, पुसद, जि. यवतमाळ 
५ | नगर परिषद कार्यालय, उमरखेड, जि. यवतमाळ | ₹२,००,०००/- । नविन स्वच्छतागृह २ 
द्वारे संचालित नगर पालीका उर्दु माध्यमिक कन्या बांधण्याकरीता 
शाळा, उमरखेड, जि. यवतमाळ 
६ | नगर परिषद कार्यालय, उमरखेड, जि. यवतमाळ | ₹२,००,०००/- । वाटर कुलर व २ 
द्वारे संचालित नगर परिषद उर्दु माध्यमिक अध्यापनाची साधणे खरेदी 
विद्यालय, उमरखेड, जि. यवतमाळ करणे 
७ |गार ए हिरा बहुउद्देशिय संस्था, दिग्रज, जि. | ₹२,००,०००/- | शाळेच्या इमारतीची २ 
यवतमाळ द्वारे संचालित ख्वाजा गरीब नवाज दुरूस्ती करणे 
ज्युनिअर कॉलेज, बाभुळगांव, जि. यवतमाळ 
८ | आयडीएल एज्युकेडहन सोसायटी, आणी, जि. | ₹२,००,०००/- | क्योसेरा झेरॉक्स मशिन ३ 
यवतमाळ द्वारे संचालित बाबा कंबलपोष उर्दु खरेदी करणे 
हायस्कुल, आर्णी, जि. यवतमाळ 


पृष्ठ २० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०२२/प्र.क्र.४४/का-६ 


अ. शैक्षणिक संस्थेचे व शाळेचे नांव याद्वारे वितरीत प्रयोजन अनुदानाचे 
क्र. करावयाची रक्‍कम वर्ष 
९ | शामा सार्वजनिक संस्था, कळंब, जि. यवतमाळ द्वारे | ₹२,००,०००/- | ई साहीत्य व अध्यापनाची | 
संचालित एम.बी.खान मराठी माध्यमिक विद्यालय, साधने खरेदी करणे 
डोरली, चमेडिया ले-आऊट, नागपूर रोड, 
यवतमाळ, जि. यवतमाळ 
ष्‌ नगर परिषद कार्यालय, दारव्हा, जि. यवतमाळ | ₹२,००,०००/- । संगणक, प्रिंटर इतर षि 
द्वारे संचालित नगर परिषद उर्दु उच्च प्राथमिक साहीत्य , प्रोजेक्टर, 
मराठी शाळा क्र.१, दारव्हा, जि. यवतमाळ सॉप्टवेअर, अध्यापनाची 
साधने खरेदी करणे 
षी १ | नगर परिषद कार्यालय, पुसद, जि. यवतमाळ द्वारे | ₹२,००,०००/- । डेस्क, बेच, टेबल खरेदी २ 
संचालित नगर परिषद उच्च प्राथमिक उर्दु शाळा करणे 
क्र.१, पुसद, गढी वार्ड, पुसद, जि. यवतमाळ 
१२ | नगर परिषद कार्यालय, दारव्हा, जि. यवतमाळ | ₹२,००,०००/- । ई-लनींग साहीत्य, शि 
द्वारे संचालित नजर मा. खान, नगर परिषद उर्दु संगणक, लॉपटॉप व 
उच्च प्राथमिक शाळा क्र.३, किला वार्ड, दारव्हा, प्राजेक्टर खरेदी 
जि. यवतमाळ 
१३ | नगर परिषद कार्यालय, दारव्हा, जि. यवतमाळ | ₹२,००,०००/- । ई-लर्निंग साहीत्य, षि 
द्वारे संचाळित नगर परिषद उर्दु उच्च प्राथमिक संगणक, लॉपटॉप व 
शाळा क्र.१, पायल, SSI नगर, दारव्हा, जि. प्रोजेक्टर खरेदी 
यवतमाळ 
१४ | नगर परिषद कार्यालय, दारव्हा, जि. यवतमाळ | ₹२,००,०००/- । ई-लनीग साहीत्य, शि 
द्वारे संचालित नगर परिषद उर्दु उच्च प्राथमिक संगणक, लॉपटॉप व 
शाळा क्र.२, पंचायत समितीजवळ, दारव्हा, जि. प्रोजेक्टर खरेदी 
यवतमाळ 
१५ | नगर परिषद कार्यालय, नेर, जि. यवतमाळ द्वारे | ₹२,००,०००/- । डेस्क, बेच,टेबळ खरेदी णं 
संचालित नगर परिषद उर्दु शाळा क्र.५, नेर, 
नबाबपूर, वार्ड, नं.१६,नेर, जि. यवतमाळ. 
१६ | नगर परिषद कार्यालय, नेर, जि. यवतमाळ द्वारे | ₹२,००,०००/- । Sep, sa, टेबल खरेदी शि 
संचालित नगर परिषद उर्दु शाळा क्र.६, नेर, 
नबाबपूर, खिडकीपुरा, नेर, जि. यवतमाळ 
qo | नगर परिषद कार्यालय, नेर, जि. यवतमाळ द्वारे | ₹२,००,०००/- । डेस्क,बेच, टेबल खरेदी शि 
dated नगर परिषद उर्दु शाळा क्र.७, नेर, 
नबाबपूर, खिडकीपुरा, नेर, जि. यवतमाळ 
१८ | नगर परिषद कार्यालय, feat, जि. यवतमाळ द्वारे | ₹२,००,०००/- । ई-लनींग साहीत्य, शं 
संचालित नगर परिषद उच्च प्राथमिक उर्दु शाळा संगणक, लॉपटॉप खरेदी 
क्र.३, मोतीनगर, दिग्रज, जि. यवतमाळ 
१९ | नगर परिषद कार्यालय, दिग्रज, जि. यवतमाळ द्वारे | ₹२,००,०००/- । ई-लनींग साहीत्य, | 
संचालित नगर परिषद उच्च प्राथमिक उर्दु शाळा संगणक, लॉपटॉप खरेदी 
क्र.२, गवळीपुरा, दिग्रज, जि. यवतमाळ 


पृष्ठ २० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०२२/प्र.क्र.४४/का-६ 


यवतमाळ, जि. यवतमाळ 


द्वारे संचालित डॉ. झाकीर हुसैन नगर परिषद उर्दु 
उच्च प्राथमिक शाळा क्र.१४, अंबीका नगर, 


बांधकाम करणे 


अ. शैक्षणिक संस्थेचे व शाळेचे नांव याद्वारे वितरीत प्रयोजन अनुदानाचे 
=e. करावयाची रक्‍कम वर्ष 
२० | नगर परिषद कार्यालय, दिग्रज, जि. यवतमाळ द्वारे | ₹२,००,०००/- । ई-लर्नीग साहीत्य, शि 
संचालित नगर परिषद उच्च प्राथमिक उर्दु शाळा संगणक, लॉपटॉप खरेदी 
क्र.४, चांदनगर, दिग्रज, जि. यवतमाळ 
२१ | नगर परिषद कार्यालय, दिग्रज, जि. यवतमाळ द्वारे | ₹२,००,०००/- । ई-लर्नीग साहीत्य, शं 
संचालित नगर परिषद उच्च प्राथमिक उर्दु कन्या संगणक, लॉपटॉप खरेदी 
शाळा क्र.४, दिग्रज, जि. यवतमाळ 
२२ | नगर परिषद कार्यालय, उमरखेड, जि. यवतमाळ | ₹२,००,०००/- | पिण्याच्या पाण्यासाठी २ 
द्वारे संचालित तातर शाह नगर परिषद उर्दु फिल्टर, एल.सी.डी. 
प्राथमिक शाळा क्र.१, सातार शाह वार्ड, उमरखेड, खरेदी 
जि. यवतमाळ 
२३ | नगर परिषद कार्यालय, उमरखेड, जि. यवतमाळ | ₹२,००,०००/- । प्रिंटर, संगणक, प्रोजेक्टर २ 
द्वारे संचालित डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम उच्च व एल.सी.डी. खरेदी 
प्राथमिक झाळा क्र.४, उमरखेड, रहीम नगर, 
उमरखेड, जि. यवतमाळ 
२४ | असद एज्युकेशन सोसायटी, पूसद, जि. यवतमाळ | ₹२,००,०००/- । शाळेच्या वर्ग-खोल्यामध्ये २ 
द्वारे संचालित arate मेमोरियल उर्दु प्राथमिक फरशी बसविणे 
शाळा, शोबांळपिंपरी, पूसद, जि. यवतमाळ 
२५ | नूर बहुउद्देशिय महिला शिक्षण संस्था, राणी | %2,00,000/- । इ-लर्नीग साहीत्य, खरेदी ४ 
अमरावती, ता. बाभुळगांव, जि. यवतमाळ द्वारे 
संचालित नुर उर्दु प्रायमरी स्कुल, पोबारू, 
ले-आऊट, नागपूर रोड, जि. यवतमाळ 
२६ । नगर परिषद कार्यालय, पांढरकवडा, ₹२,००,०००/- । प्रोजेक्टर सेट, प्रिंटर, चि 
यवतमाळ द्वारे संचालित नगर परिषद उर्दु उच्च संगणक, फर्निचर खरेदी 
प्राथमिक शाळा,पांढरकवडा, जि. यवतमाळ 
२७ । नगर परिषद कार्यालय, पांढरकवडा, ₹२,००,०००/- । प्रोजेक्टर सेट, प्रिंटर, | 
यवतमाळ द्वारे संचालित स्व.दिनदयाळ उपाध्याय संगणक, फर्निचर खरेदी 
wR परिषद प्राथमिक हिंदी पाठझाला, 
पांढरकवडा, ता. केळापूर, जि. यवतमाळ 
२८ | नगर परिषद कार्यालय, यवतमाळ, जि. यवतमाळ | ₹२,००,०००/- । प्रोजेक्टर सेट, प्रिंटर, dl 
द्वारे संचालित नगर परिषद शाळा क्र.४, वंजारी संगणक, व पिण्याच्या 
फैल, यवतमाळ, जि. यवतमाळ पाण्याची सुविधा खरेदी 
२९ | नगर परिषद कार्यालय, यवतमाळ, जि. यवतमाळ | ₹२,००,०००/- । प्रोजेक्टर सेट, प्रिंटर, | 
द्वारे संचालित नगर परिषद हिंदी उच्च प्राथमिक संगणक, खरेदी 
शाळा क्र.११, आठवडी बाजार, यवतमाळ, जि. 
यवतमाळ 
३० | नगर परिषद कार्यालय, यवतमाळ, जि. यवतमाळ | ₹२,००,०००/- | नविन स्वच्छतागृहाचे | 


पृष्ठ २० पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०२२/प्र.क्र.४४/का-६ 


शैक्षणिक संस्थेचे व शाळेचे नांव 


याद्वारे वितरीत 
करावयाची रक्‍कम 


प्रयोजन 


अनुदानाचे 
वर्ष 


नगर परिषद कार्यालय, यवतमाळ, जि. यवतमाळ 
द्वारे संचाळित फातेमा होख नगर परिषद उच्च 
प्राथमिक उर्दु कन्या शाळा क्र.१४, इस्लामपूरा, 
यवतमाळ, जि. यवतमाळ 


%2,00,000/- 


इमारतीची 


दुरूस्ती, 


खोल्यांची दुरूस्ती 


| 


३२ 


नगर परिषद कार्यालय, यवतमाळ, जि. यवतमाळ 
द्वारे संचालित मौळाना मोहम्मद अली जाकहर 
नगर परिषद उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा क्र.१३, 
आठवडी बाजार, यवतमाळ, जि. यवतमाळ 


%2,00,000/- 


वॉटर कुलर, ई साहीत्य 


खरेदी 


एकूण 


₹६४,००,०००/- 


जिल्हा-औरंगाबाद (शाळांची संख्या -५१) 


We एज्युकेडान सोसायटी, सिछ़ोड, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित नॅशनल उर्दु प्राथमिक 
शाळा, इदगाह परिसर, सिल्लोड, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


फरशी बसविणे 


Re एज्युकेडान सोसायटी, सिछ़ोड, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित नॅशनल उर्दु प्राथमिक 
शाळा, जेनोद्दीन कालोनी, सिल्लोड, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


फनीचर खरेदी 


नॅशनल एज्युकेडान सोसायटी, सिल्लोड, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित नॅशनल उर्दु प्राथमिक 
शाळा, मोगळपुरा, (मिर्झा कॉलनी), सिल्लोड, जि. 
औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


फरशी बसविणे 


Be एज्युकेडान सोसायटी, सिछ़ोड, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित नॅशनल उर्दु प्राथमिक 
शाळा, पिंपळदरी, सिल्लोड, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


फरशी बसविणे 


4 


RAS एज्युकेडान सोसायटी, सिल्लोड, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित नॅशनल उर्दु प्राथमिक 
शाळा, अंधारी, सिल्लोड, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


फरशी बसविणे 


नॅशनल एज्युकेडान सोसायटी, सिल्लोड, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित हिंदुस्थान उर्दु प्राथमिक 
शाळा, अंधारी, सिल्लोड, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


नविन स्वच्छतागृह बांधणे 


Re एज्युकेडान सोसायटी, सिछ़ोड, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित नॅशनल उर्दु प्राथमिक 
शाळा, भराडी, सिल्लोड, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


फरशी बसविणे 


आदर्श एज्युकेडान सोसायटी, अंभई, सिल्लोड, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित उर्दु प्राथमिक शाळा, 
जंजाळा, ars, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


फर्निचर खरेदी 


आदर्श एज्युकेडान सोसायटी, अंभई, सिल्लोड, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित उर्दु प्राथमिक शाळा, 
नानेगांव, सिल्लोड, जि. औरंगाबाद 


₹२?,००,०००/- 


फर्निचर खरेदी 


पृष्ठ २० पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०२२/प्र.क्र.४४/का-६ 


शैक्षणिक संस्थेचे व शाळेचे नांव 


याद्वारे वितरीत 
करावयाची रक्‍कम 


प्रयोजन 


अनुदानाचे 
वर्ष 


के.ऱंकरराव पाटील गायकवाड, कृषी, महिला, 
मानव विकास प्रतिष्ठान, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित मातोश्री जिजाऊ 
प्राथमिक विद्यालय, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


ई-लर्निंग साहीत्य 


शि 


११ 


के.ऱंकरराव पाटील गायकवाड, कृषी, महिला, 
मानव विकास प्रतिष्ठान, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित अनुमाई प्राथमिक 
विद्यामंदीर, सातारा परिसर, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


ई-लर्निंग साहीत्य 


१२ 


year शिक्षण संस्था, geal, यादवनगर, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित शांताई 
प्राथमिक विद्यालय, एमआयडीसी एरिया, 
बाजनगर, ता. गंगापूर, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


ई-लर्निंग साहीत्य 


१३ 


कलावैभव मल्टीपर्पज चॅरिटेबल ट्रस्ट, औरंगाबाद, 
जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित कै. सौ. कलावती 
चव्हाण प्राथमिक विद्यामंदीर, शिवाजीनगर, 
सिडको, १२ वी योजना, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


डयुल डेस्क Ja खरेदी 


१8 


विश्वकर्मा शिक्षण प्रसारक व ग्राम विकास मंडळ, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
विश्वकर्मा विद्यामंदीर, आकाडावाणी समोर, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


डयुल डेस्क बेच खरेदी 


१५ 


श्री. बाळ संस्कार मंडळ, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित ज्ञानप्रसार प्राथमिक 
शाळा, संजयनगर, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


संगणक खरेदी 


१६ 


मॉडन शिक्षण प्रसारक मंडळ, गेवराई, जि.बीड, 
जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित उर्दु प्राथमिक शाळा, 
हिना नगर, चिकलठाणा, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


संगणक खरेदी 


१७ 


पटेल उर्दु एज्युकेडान संस्था, वाळूंज, ता.गंगापूर, 
जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मराठी प्राथमिक 
शाळा, देवळाई, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


डयुल डेस्क बेच खरेदी 


4¢ 


भागीरथी शिक्षण संस्था, डोणगांव, जि. औरंगाबाद 
द्वारे संचालित नुतन कन्या प्राथमिक झाळा, वाळुंज, 
जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


डयुल डेस्क बेच खरेदी 


१९ 


गुरूकुल शिक्षण प्रसारक मंडळ, जि. औरंगाबाद 
द्वारे संचालित गुरुकुल प्राथमिक शाळा, लासूर 
स्टेशन, ता.गंगापूर, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


डयुल डेस्क, बैच खरेदी 


पृष्ठ २० पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०२२/प्र.क्र.४४/का-६ 


शैक्षणिक संस्थेचे व शाळेचे नांव 


याद्वारे वितरीत 
करावयाची रक्‍कम 


प्रयोजन 


अनुदानाचे 
वर्ष 


गुरूकुल शिक्षण प्रसारक मंडळ, जि. औरंगाबाद 
द्वारे संचालित कै. साहेबराव पाटील 
सुलतानपुरकर विद्यामंदीर, गदाना, ता. 
खुलताबाद, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


पिण्याच्या पाण्याची सुविधा 


8 


२१ 


पटेल उर्दु एज्युकेशन संस्था, वाळूंज, ता.गंगापूर, 
जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मराठी प्राथमिक 
शाळा, हर्सुल, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


डयुल डेस्क बेच खरेदी 


२२ 


मुक्तेश्वर शिक्षण प्रसारक संस्था, गंगापूर, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित नुतन विद्यालय, 
घोडेगांव, ता.गंगापूर, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


संगणक खरेदी 


२२३ 


मुक्तेश्वर शिक्षण प्रसारक संस्था, गंगापूर, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित मुक्तेश्वर प्राथमिक शाळा, 
मुकुदंवाडी, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


संगणक खरेदी 


28 


इंदिरा शिक्षण प्रसारक मंडळ, फर्दापूर, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित उर्दु प्राथमिक शाळा, 
बोरगाव, सारवणी, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


डयुल डेस्क बेच खरेदी 


२५ 


इंदिरा शिक्षण प्रसारक मंडळ, फर्दापूर,जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित उर्दु प्राथमिक शाळा, 
चारनेर, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


डयुल डेस्क बेच खरेदी 


२६ 


प्रगती शिक्षण संस्था, सिल्लोड, जि. औरंगाबाद द्वारे 
संचालित प्रगती उर्दु प्राथमिक शाळा, उंडणगांव, 
सिल्लोड, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


फरशी बसविणे 


२७ 


नॅशनल एज्युकेडान सोसायटी, सिल्लोड, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित नॅशनल उर्दु हायस्कुल, 
अजिंठा, सिलछ़ोड, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


फरशी बसविणे 


२८ 


नॅशनल एज्युकेशन सोसायटी, सिल्लोड, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित दयानंद विद्यालय 
घटांब्री, ता. सिल्लोड, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


नविन स्वच्छतागृह बांधणे 


२९ 


सोडल वेलफेअर एज्युकेशन सोसायटी, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित श्री. अंबिका माता 
माध्यमिक विद्यालय, वडोद , (चाथा) ता. Rays, 
जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


ई-लर्निंग साहीत्य 


३० 


पटेल उर्दु एज्युकेशन संस्था, वाळुंज, गंगापूर, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित गुरूकुल हायस्कुल, 
हिनानगर, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


संगणक खरेदी 


39 


मुक्तेश्वर शिक्षण प्रसारक संस्था, गंगापूर, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित नूतन विद्यालय, 
माळावाडगांव, ता.गंगापूर, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


संगणक खरेदी 


पृष्ठ २० पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०२२/प्र.क्र.४४/का-६ 


अ. 
क्र. 


शैक्षणिक संस्थेचे व शाळेचे नांव 


याद्वारे वितरीत 
करावयाची रक्‍कम 


प्रयोजन 


अनुदानाचे 
वर्ष 


३२ 


मुक्तेश्वर शिक्षण प्रसारक संस्था, गंगापूर, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित गिरजामाता विद्यालय, 
शिरोडा, (बु.) ता.फुलंब्री, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


बेचेस खरेदी 


शि 


33 


भागीरथी शिक्षण संस्था, डोणगांव, जि. औरंगाबाद 
ER dated जगदंबा विद्यालय, टाकळी (कदिम) 
ता.गंगापूर, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


बेचेस खरेदी 


38 


नॅशनल एज्युकेशन सोसायटी, सिल्लोड, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित नेशनल उर्दु कला व 
विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय, जमाळशाह कॉलनी, 
frais, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


फरशी बसविणे 


३५ 


अल सबहा शिक्षण आणि सामाजिक कार्य संस्था, 
WM गेट परिसर, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे 
संचालित हमिदिया उर्दु ज्यू. कॉलेज ऑफ आर्टस, 
रहेमानिया कॉलनी, किराडपुरा, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


संगणक खरेदी. 


३६ 


staged शिक्षण संस्था, फुलंब्री, जि. औरंगाबाद 
द्वारे संचाळित कै. राधाबाई वानखेडे प्राथमिक 
शाळा, फुलंब्री, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


डयुल डेस्क बेच खरेदी 


३७ 


संकल्प शिक्षण आणि सांस्कृतिक प्रतिष्ठाण, 
औरंगाबाद, जिस. औरंगाबाद द्वारे संचालित यशाथी 
प्राथमिक शाळा वाळुंज, महानगर, गंगापूर, जि. 
औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


एलसीडी प्रोजेक्टर खरेदी 


3¢ 


फोस्टर डेव्हळपमेट, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 
द्वारे संचालित फोस्टर डेव्हलपमेंट प्राथमिक शाळा, 
जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


डयुल डेस्क बेच खरेदी 


३९ 


ब्राइट स्टार Wyre सोसायटी, गारखेडा, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद, द्वारे संचलित 
राजमाता जिजाऊ पब्लिक स्कुल,(प्राथमिक) 
मोतीनगर, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


डयुल डेस्क बेच खरेदी 


९४० 


डॉ. बी.आर.आंबेडकर Fem औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद, द्वारे संचलित काळुकामाता प्राथमिक 
विद्यालय, शोंद्रा परिसर, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


डयुल डेस्क बेच खरेदी 


४१ 


श्री.छत्रपती शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ, जुना 
भावसिंगपुरा, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे 
संचालित ज्ञानसंपदा प्राथमिक विद्यालय, 
भावसिंगपुरा, औरगांबाद, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


डयुल डेस्क बेच खरेदी 


पृष्ठ २० पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०२२/प्र.क्र.४४/का-६ 


अ. 
क्र. 


शैक्षणिक संस्थेचे व शाळेचे नांव 


याद्वारे वितरीत 
करावयाची रक्‍कम 


प्रयोजन 


अनुदानाचे 
वर्ष 


४२ 


सोडल वेलफेअर एज्युकेशन सोसायटी, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित स्वराज प्राथमिक 
विद्यालय, खोडेगाव, ता. औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


ई-लर्निंग साहीत्य 


शि 


83 


मुलतानी बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, तांडाबाजार, 
सिल्लोड, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित फकिर मा. 
उर्दु प्राथमिक शाळा, फुलंब्री, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


डयुल डेस्क बेच खरेदी 


08 


ब्राइट स्टार एज्युकेडान सोसायटी, न्यू.गजानन 
कॉलनी, गारखेडा परिसर, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद, द्वारे संचलित fee माध्यमिक 
विद्यालय, (स्व.वसंतराव काळे जुने नाव) झाल्टा 
गाव, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


डयुल डेस्क बेच खरेदी 


४५ 


सोडल वेलफेअर एज्युकेडन सोसायटी, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद, द्वारे संचलित स्वराज 
माध्यमिक विद्यालय, ब्राम्हणगांव, पो.आंतरवली, 
ता.पैठण, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


ई-लर्निंग साहीत्य 


४६ 


जय अंबिका शिक्षण प्रसारक मंडळ, 
न्यू. संजयनगर, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद, द्वारे 
संचलित राष्ट्रीय विद्यालय, न्यू. संजयनगर, 
स्मशान मारूती मंदिराजवळ, औरंगाबाद, 
जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


डयुल डेस्क बेच खरेदी 


rel) 


मानव विकास पूर्णनिर्माण संशोधन संस्था, 
चिखलठाणा, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद, द्वारे 
संचलित महाराष्ट्र विज्ञान,कला व वाणिज्य कनिष्ठ 
महाविद्यालय, वाळुंज, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


फरशी बसविणे 


oc 


अजिजूर्रहमान एज्युकेडान सोसायटी, पिशोर, जि. 
औरंगाबाद, द्वारे संचलित रायभान जाधव उर्दु 
हायस्कुल, पिशोर, कन्नड, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


डयुल डेस्क बेच खरेदी 


88 


सलाम एज्युकेशन अँन्ड आदर वेलफेअर 
सोसायटी, बीड, द्वारे संचलित हिज होलीनेस 
हजरत मन्सूर शाह वली (रह.) उर्दु प्राथमिक शाळा, 
कटकट गेट, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


डयुल डेस्क बेच खरेदी 


षु 0 


सलाम एज्युकेशन अँन्ड आंदर वेलफेअर 
सोसायटी, जि.औरंगाबाद, द्वारे संचलित हिज 
होलीनेस हजरत मन्सूर शाह वली Ss.) उर्दु 
प्राथमिक शाळा, हिना नगर, टाईम्स कॉलनी, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 


%2,00,000/- 


फर्निचर खरेदी 


पृष्ठ २० पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०२२/प्र.क्र.४४/का-६ 


अ. शैक्षणिक संस्थेचे व शाळेचे नांव याद्वारे वितरीत प्रयोजन अनुदानाचे 

क्र करावयाची रक्‍कम वर्ष 

५१ | आम्रपाळी सेवाभावी शिक्षण प्रसारक मंडळ, | ₹२,००,०००/- | पिण्याच्या पाण्याची सुविधा ४ 
औरंगाबाद द्वारे संचालित मुकबधीर निवासी 
विद्यालय, तिडी, ता. वैजापूर, जि. औरंगाबाद 

एकूण ₹१,०२,००,०००/- 
जिल्हा-जालना (शाळांची संख्या -१७) 

ण fae एज्युकेशन वेलफेअर सोसायटी, कबाडी | ₹२,००,०००/- | ऑफीस टेबल, विद्यार्थी 4 
मोहल्ला, जि. जालना ER Warlord इकरा उर्दु टेबळ व कपाट खरेदी 
प्राथमिक शाळा, कबाडी मोहल्ला, जि. जालना. करणे 

२ | मॉडल एज्युकेशनल अन्ड वेलफेअर सोसायटी, | ₹२,००,०००/- । ऑफीस टेबल, विद्यार्थी ४ 
नरीमान नगर, रेल्वे स्टेशन रोड, जालना, जि. टेबल व कपाट खरेदी 
जालना द्वारे संचालित हुदा उर्दु प्राथमिक शाळा, करणे 
ARTA नगर, रेल्वे स्टेशन, जालना, जि. जालना. 

3 | हयुमन चाईल्ड वेलफेअर अन्ड एज्युकेडान | ₹२,००,०००/- | संगणक, fied, बैचेस 4 
सोसायटी, भोईपुरा, जुना जालना, जि. जालना खरेदी. व ई लर्निंग लॅब 
द्वारे संचालित डॉ. रफीक झकेरिया उर्दु प्राथमिक 
शाळा, मिलन हॉटेळजवळ, जुना जालना, जि. 
जालना. 

४ । हयुमन चाइल्ड वेलफेअर अन्ड एज्युकेडान | ₹२,००,०००/- | संगणक, dau, प्रिंटर्स व ४ 
सोसायटी, भोईपुरा, जुना जालना, जि. जालना ई लर्निंग लॅब इ. सुविधा 
द्वारे संचालित शाहिद एहसान जाफरी उर्दु 
हायस्कुल, एस.टी. वर्कशॉपच्या पाठीमागे, 
चंदनझिरा, जालना, जि. जालना. 

५ | नेशनल एज्युकेशन सोसायटी, सिल्लोड, जि. | %2,00,000/- | डेस्क, बैचेस खरेदी २ 
जालना द्वारे संचालित नॅशनल उर्दु माध्यमिक व 
उच्च माध्यमिक विद्यालय, भोकरदन, ता. 
भोकरदन, जि. जालना. 

६ | इंदिरा गांधी शिक्षण प्रसारक मंडळ, हसनाबाद, जि. | ₹२,००,०००/- । Hail, खिडक्या, दरवाजे २ 
जालना द्वारे संचालित हज्जन खतीजा खातून उर्दु बसविणे 
प्राथमिक शाळा, भोकरदन, जि. जालना. 

७ | इंदिरा गांधी शिक्षण प्रसारक मंडळ, हसनाबाद, जि. | ₹२,००,०००/- । प्रयोगशाळा उभारणे २ 
जालना द्वारे संचालित एस.के.नजीर उर्दु प्राथमिक 
शाळा, भोकरदन, जि. जालना. 

८ | मानव विकास व पुर्ननिर्माण संशोधन संस्था, | ₹२,००,०००/- | dae खरेदी. दि 
चिखलठाणा, औरंगाबाद द्वारे संचालित जीवन 
ज्योत निवासी मुकबधीर विद्यालय, गोषेगाव, ता. 
भोकरदन, जि. जालना. 


पृष्ठ २० पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०२२/प्र.क्र.४४/का-६ 


अ. शैक्षणिक संस्थेचे व शाळेचे नांव याद्वारे वितरीत प्रयोजन अनुदानाचे 
क्र. करावयाची रक्‍कम वर्ष 
९ | मानव विकास व पुर्ननिर्माण संशोधन संस्था, | ₹२,००,०००/- | संगणक खरेदी २ 
चिखळलठाणा, औरंगाबाद द्वारे संचालित 
सत्यशोधक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, 
गोषेगाव, ता. भोकरदन,जि. जालना. 
qo | मानव विकास व पुर्ननिर्माण संशोधन संस्था, | ₹२,००,०००/- | बेचेस खरेदी १ 
चिखळलठाणा, औरंगाबाद द्वारे संचालित मल्टी 
स्कील व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंन्टर, गोषेगाव, ता. 
भोकरदन, जि. जालना. 
११ । महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी, जाफ्राबाद, द्वारे | ₹२,००,०००/- | प्रिंटर्स व इन्व्हर्टर खरेदी शि 
संचालित आयझ्ञा उर्दु हायस्कुल, टेभूर्णी, ता. 
जाफ्राबाद, जि. जालना. 
१२ | महाराष्ट्र Wyre सोसायटी, जाफ्राबाद, द्वारे | ₹२,००,०००/- | संगणक, इन्व्हर्टर व १सि १ 
संचालित आयशा उर्दु हायस्कुल, जाफ्राबाद, ता. सि टिव्ही खरेदी 
जाफ्राबाद, जि. जालना. 
१३ | अमन मल्टीपर्पज ट्रस्ट, औरंगाबाद, द्वारे संचालित | ₹२,००,०००/- | संगणक, hed व १ 
युनिवर्सल पिस प्रायमरी स्कुल, अंबा रोड, परतूर, प्रोजेक्टर खरेदी करणे 
जि. जालना. 
१४ | अमन मल्टीपर्पज ट्रस्ट, औरंगाबाद, द्वारे संचालित | ₹२,००,०००/- | संगणक, कपाट, टेबल २ 
अल-हुदा उर्दु प्रायमरी स्कुल, परतूर, जि. जालना. खरेदी करणे 
१५ | अमन मल्टीपर्पज ट्रस्ट, औरंगाबाद, द्वारे संचालित | ₹२,००,०००/- ।प्रिटस, संगणक व १ 
न्यु ईरा इंटरनेशनल स्कुल, अंबा, ता. परतूर, जि. प्रोजेक्टर खरेदी 
जालना. 
१६ | झेप शैक्षणिक संस्था घनसावंगी, जि. जालना द्वारे | ₹२,००,०००/- | da, टेबल खरेदी 4 
संचालित ज्ञानदिप विद्यालय, महेबुब नगर, 
घनसावंगी, जि. जालना. 
१७ | झेप शैक्षणिक संस्था घनसावंगी, जि. जालना द्वारे | ₹२,००,०००/- | बेच खरेदी ४ 
संचालित हजरत अबुबकर सिद्दीक रजी. विद्यालय, 
घनसावंगी, जि. जालना. 
एकूण ₹३४,००,०००/- 
जिल्हा-बीड (शाळांची संख्या -२१) 
१ | पिपल्स एज्युकेडान सोसायटी, कटकटपुरा, बीड, | ₹२,००,०००/- । dq खरेदी ४ 
जि. बीड द्वारे संचालित पिपल्स उर्दु प्राथमिक 
शाळा, THUR, जि. बीड 
२ | सलाम एज्युकेडान अँन्ड आंदर वेलफेअर | ₹२,००,०००/- | संगणक कक्ष, बैवेस, ४ 
सोसायटी, जि. बीड द्वारे संचालित हिज होलीनेस इन्व्हर्टर सुविधा 
हजरत मन्सूर शाह वली ( रह. उर्दु प्राथमिक 
शाळा, बीड, जि. बीड 


पृष्ठ २० पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०२२/प्र.क्र.४४/का-६ 


अ. शैक्षणिक संस्थेचे व शाळेचे नांव याद्वारे वितरीत प्रयोजन अनुदानाचे 
क्र. करावयाची रक्‍कम वर्ष 
३3 | अंजुमन इशात-ए-तालीम, किल्ला मैदान, बीड, द्वारे | ₹२,००,०००/- । संगणक कक्ष, 8 
संचालित मिलिया बॉईज प्रायमरी स्कुल, बीड, जि. स्वच्छतागृह, प्रोजेक्टर 
बीड 
४ | अंजुमन इशात-ए-तालीम, किल्ला मैदान, बीड, द्वारे | ₹२,००,०००/- | संगणक कक्ष, 8 
संचालित मिलिया गर्ल्स प्रायमरी स्कुल, बीड, जि. स्वच्छतागृह, प्रोजेक्टर 
बीड 
५ | अंजुमन इझात-ए-तालीम, किल्ला मैदान, बीड, द्वारे | ₹२,००,०००/- | संगणक कक्ष, 3 
संचालित मिलिया प्रायमरी स्कुल, परळी, स्वच्छतागृह, प्रोजेक्टर 
वैजनाथ, बीड, जि. बीड 
६ | अंजुमन इशात-ए-तालीम, किल्ला मैदान, बीड, द्वारे | ₹२,००,०००/- । संगणक कक्ष, इन्व्हर्टर ५ 
संचालित मिलिया हायस्कुल, अंबाजोगाई जि. 
बीड 
७ | हिद फाऊंडेठन, बीड, जि. बीड द्वारे संचालित | ₹२,००,०००/- | बेच,टेबळ, व इन्व्हर्टरची शं 
फिनिक्स उर्दु प्राथमिक शाळा, नमरा कॉलनी, सुविधा 
मोमीनपुरा, जि. बीड 
८ | हिंद फाऊडेंडन, बीड, जि.बीड द्वारे संचालित | ₹२,००,०००/- | संगणक व पिण्याच्या शि 
फिनिक्स उर्दु माध्यमिक शाळा, नमरा कॉलनी, पाण्याची सुविधा 
मोमीनपुरा, बीड, जि. बीड 
९ | पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी, कटकटपुरा, बीड, | ₹२,००,०००/- | डेस्क, टेबळ व कपाट 8 
जि.बीड द्वारे संचालित इंदिरा गांधी मेमोरियल उर्दु खरेदी 
माध्यमिक झाळा, बालेपीर, बीड, जि. बीड 
| पिपल्स एज्युकेडान सोसायटी, कटकटपुरा, बीड, | %2,00,000/- | डेस्क,टेबळ व कपाट ३ 
जि.बीड द्वारे संचालित पिपल्स उर्दु माध्यमिक खरेदी 
शाळा, शाहूनगर, बीड, जि. बीड 
१ १ | पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी, कटकटपुरा, बीड, | ₹२,००,०००/- | Sep खरेदी. पिण्याच्या ३ 
जि.बीड द्वारे संचालित इंदिरा गांधी मेमोरियल उर्दु पाण्याची सोय करणे 
उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाळेपीर, बीड, जि. 
बीड 
१२ | अल्लामा मोहम्मद ताहेर एज्युकेशन अँन्ड करियर | ₹२,००,०००/- | डेस्क, बेचेस खरेदी र 
(एमटेक) फाऊडेंशन, बीड, जि.बीड द्वारे संचालित 
SBM मोहम्मद ताहेर एज्युकेशन अँन्ड करियर 
(Vath) Bes (पॅथॅलॉजी टेक्‍्नीशियन 
प्रशिक्षण केंद्र) बीड, जि. बीड 
१३ | अल्लामा मोहम्मद ताहेर एज्युकेडान अन्ड करियर | ₹२,००,०००/- | संगणक खरेदी २ 
(एमटेक) फाऊडेंशन, बीड, जि.बीड द्वारे संचालित 
अल्लामा मोहम्मद ताहेर एज्युकेशन अन्ड करियर 
(एमटेक) फाऊडेंशन (उर्दु प्रशिक्षण केंद्र) बीड, जि. 
बीड 


पृष्ठ २० पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०२२/प्र.क्र.४४/का-६ 


शैक्षणिक संस्थेचे व शाळेचे नांव 


याद्वारे वितरीत 
करावयाची रक्‍कम 


प्रयोजन 


अनुदानाचे 
वर्ष 


अल्लामा मोहम्मद ताहेर एज्युकेडन अन्ड करियर 
(एमटेक) फाऊडेंशन, बीड, जि.बीड द्वारे संचालित 
SBM मोहम्मद ताहेर एज्युकेशन अँन्ड करियर 
(एमटेक) फाऊडेंशन (उर्दु प्रशिक्षण केंद्र) बीड, जि. 
बीड 


%2,00,000/- 


बेचेस, 
खरेदी 


डेस्क, टेबल 


7 


१५ 


SBM मोहम्मद ताहेर एज्युकेशन अन्ड करियर 
(एमटेक) फाऊडेंशन, बीड, जि.बीड द्वारे संचालित 
फाऊडेंशन इन्स्टीटयुट ऑफ पॅरामेडिकल सायन्स 
अन्ड टेक्नॉंलॉजी , बीड, जि. बीड 


%2,00,000/- 


बेचेस, डेस्क, टेबल खरेदी 


१६ 


SBM मोहम्मद ताहेर एज्युकेशन अन्ड करियर 
(एमटेक) फाऊडेंशन, बीड, जि.बीड द्वारे संचालित 
एमटेक WIGS इन्स्टीटयूट ऑफ पॅरामेडिकल 
सायन्स ऑन्ड टेक्नालॉजी, बीड, जि. बीड 


%2,00,000/- 


StH, cde, बेंचेस खरेदी 


१७ 


SBM मोहम्मद ताहेर एज्युकेशन अन्ड करियर 
(एमटेक) फाऊडेंशन, बीड, जि.बीड द्वारे संचालित 
फुलोरिसन्ट उर्दु प्राथमिक शाळा, बीड, जि. बीड 


%2,00,000/- 


संगणक खरेदी 


4¢ 


अल्लामा मोहम्मद ताहेर एज्युकेशन अन्ड करियर 
(एमटेक) फाऊडेंशन, बीड, जि.बीड द्वारे संचालित 
अल्लामा मोहम्मद ताहेर एज्युकेशन अँन्ड करियर 
(एमटेक) फाऊडेंशन (प्रशिक्षण केंद्र) बीड, जि. बीड 


%2,00,000/- 


डेस्क,टेबळ व बैचेस 


खरेदी 


१९ 


जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलुम , ता. 
अक्कलकुवा, जि. नंदूरबार द्वारे संचालित कारी 
सिद्दीकी बांदवी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पात्रूड 
कॅम्प, माजलगाव, जि. बीड 


%2,00,000/- 


fred, सॉप्टवेअर खरेदी 


२० 


सफदरअली ey वेलफेअर ट्रस्ट, बीड, 
जि.बीड द्वारे संचालित डॉ. झाकीर हुसैन उर्दु 
प्राथमिक शाळा, मोमीनपुरा, बीड, जि. बीड 


%2,00,000/- 


डेस्क,टेबळ व बैचेस 


खरेदी 


२१ 


सफदरअली ey वेलफेअर ट्रस्ट, बीड, 
जि.बीड द्वारे संचालित डॉ. झाकीर हुसैन उर्दु 
माध्यमिक शाळा, मोमीनपुरा, बीड, जि. बीड 


%2,00,000/- 


डेस्क,टेबळ व बैचेस 


खरेदी 


एकूण 


₹४२,००,०००/- 


पृष्ठ २० पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०२२/प्र.क्र.४४/का-६ 


अ. शैक्षणिक संस्थेचे व शाळेचे नांव याद्वारे वितरीत प्रयोजन अनुदानाचे 
करावयाची रक्‍कम वर्ष 


जिल्हा-नागपूर (शाळांची संख्या -२) 


१ | अरकम पब्लिक स्कुल, Co झेड हाऊसच्या मागे, | ₹२,००,०००/- | संगणक खरेदी करण्यासाठी. २ 


न्यू. गांधी ले आऊट, जाफर नगर, नागपूर-१ शाळा-खोल्यांची डागडुजी 
करणे, बेंच,डेस्क व टेबल 


खरेदी करणे 


२ | श्री. शिवाजी नाईट हायस्कुल अन्ड ज्युनिअर | ₹२,००,०००/- | संगणक खरेदी करणे १ 
कॉलेज ऑफ आर्टस अन्ड कॉमर्स, सेवा सदरन 
बिल्डिंग जवळ, खदान सेट्रल, नागपूर, जि. 
नागपूर 


एकूण ₹४,००,०००/- 


पृष्ठ २० पैकी २० 


